मौजे घोणशी, ता. जळकोट, जिल्हा लातूर 
येथे विशेष बाब म्हणून नविन प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राआकें-२०२०/ प्र.क्र.२६८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख :१८ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष- 
७अ/टे-७/प्राआकें/विशेषबाब/स्थापना/प्रस्ताव/घोणशी/लातूर/३५८६-८९/२०२०, 
दि.२१.१२.२०२०. 

प्रस्तावना :- 


मौजे घोणश्ी, ता. जळकोट, जिल्हा लातूर येथे नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मौजे geri, ता. जळकोट, जिल्हा लातूर येथे विशेष बाब म्हणून नविन प्राथमिक आरोग्य 
केंद्र स्थापन करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१) नविन ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यान्वित होऊ शकेल अशी इमारतीची व्यवस्था व 
कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणे आवश्यक राहील. ज्यायोगे या जागेत बाह्य रूग्णसेवा, 
स्री रूग्ण तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसुतीसाठी व्यवस्था, कर्मचारी बसण्याची 
व्यवस्था, रूग्णवाहिका असल्यास WHA असणे अनिवार्य राहील. 

२) अशा इमारतीमध्ये पाणी, विजेची व्यवस्था असावी. 

३) नविन ठिकाणी सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्राकरीता आवश्‍यक त्या सर्व सोयी-सुविधा 
असाव्यात. 

४) नविन ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या मुख्य इमारत व निवासस्थानांच्या 
बांधकामाकरीता जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या जिल्हा योजनेतून तरतूद 
करणे आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राआकें-२०२०/ प्र.क्र.२६८/ आरोग्य-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०५१७२३५०६८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
p M Department, postalCode=400001, 
fa | (2 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698a2 
8c94703436c07cda664672d20607766 


dc59d345b, 
a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f7 


6b869fa2e5835af215c6a80eae8f70ea 
3870006863, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2021 वडे 17:59:07 +05'30' 


UW. al. बलकव 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा-२,आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, लातूर. 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लातूर. 
९. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर. 


१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

१२.ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


पृष्ठ२ पैकी २ 


